महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या 
सन २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ 
या वर्षांचे पुरस्कार घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.३७३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक: ०८ जून, २०२३ 

संदर्भ :- 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सिंसाअ ७२१५ 
(१४)/प्र.क्र.२३१/सां.का.४, दि. ०१ एप्रिळ, २०१६. 


२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र सिंसाअ ७२२२/ 
प्र. क्र.४७२/सां.कां.४, दि.१३ मार्च, २०२३. 
प्रस्तावना : 


सिंधी भाषेच्या प्रचार - प्रसारासाठी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीची 
नियमावली उपर्निदिष्ट क्र १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेली आहे. या 
नियमावलीनुसार महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या योजनांपैकी पुरस्कार योजना 
ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना असून सदर योजनेन्वये सिंधी साहित्य क्षेत्रात मोलाचे कार्य व 
भरीव योगदान देणाऱ्या साहित्यिकांना तसेच प्रतिवर्षी उत्कृष्ट वाडमय निर्मितीकरिता 
लेखकांना उत्तेजन देण्यासाठी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. त्याअन्वये महाराष्ट्र 
राज्य सिंधी साहित्य अकादमीद्वारे सन २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या तीन 
वर्षाकरिता निवडण्यात आलेल्या पुरस्कार्थींच्या नावांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या २०२०-२१, 
२०२१-२२ आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील सोबत जोडलेल्या अनुक्रमे विवरणपत्र अः, 
“ब' आणि “a मध्ये नमूद पुरस्कारार्थींच्या नावांना या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥8॥/99॥1॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 
२०२३०६०९१२२४४६९८२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRASAD MAHADEV 
MAHAJAN 


82९214 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.३७३/सां.का.४ 


२. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, यांचे स्वीय सहाय्यक 

३. उप सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक (सां.का.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड 
कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 

५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १ - महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) २ - महाराष्ट्र, नागपूर 

१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) १ - महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) २ - महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.निवड नस्ती, सां. का. ४. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.३७३/सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.३७३/सां.का.४, दिनांक ०८ जून, २०२३ 
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 
पुरस्कार वर्ष २०२०-२०२१ 


विवरण पत्र अ 
अ.क्र पुरस्काराचे नाव पुरस्कार | पुरस्कार रक्‍कम| पुरस्कार विजेत्याचे नावा । पुस्तकाचे नाव | प्रकाशन वर्ष 
संख्या 
| . | अखिल भारतीय जीवन गौरव L q,00,000/- | ST. विनोद असुदानी Ld |= | 
सन्मान पुरस्कार 
२. सिंधी साहित्य क्षेत्रातील ४ (प्रति लेखक रु. | डॉ. एसके पुन्शी सिधी साहित्य मे २०१९ 
पुस्तक/ग्रंथांना ५०,०००/- मुहिंजो योगदान 
साहित्य/वाड्मय पुरस्कार एकूण रु. श्री किशोर दीपचंद होजमाली - २०१९ 
२,००,०००/- ।लालवाणी सिंधु जो सफर 
श्री. हरी चोईथानी माहताबी मुखडो | २०१९ 
श्रीमती. सरीता देवीदास | कुजारो कहांइ २०१९ 
शर्मा 
3. | पत्रकारिता पुरस्कार - रु. 24,000/- श्री. वध्याराम गजवानी  । दुनिया समाचार | 
साप्ताहिक 
समाचार पत्र 
४. | अनुवाद पुरस्कार ee ____॥| एकही अर्ज प्राप्त नाही 
५. | काव्य पुरस्कार ॥_। रु. २५,०००/- । श्री गोविद नारायणदास । दिदार-ए-रुबाई | २०१८ 
रेलवानी 
६. | नवोदित साहित्यिक पुरस्कार शिंगी रु. २५,०००/- ।कु किती प्रदिपरुपानी | fet बोली एं २०१७ 
जो आईध 
पुरस्कार संख्या ८ ३,७५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.३७३/सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.३७३/सां.का.४, दिनांक ०८ जून, २०२३ 
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 
पुरस्कार वर्ष २०२१-२०२२ 


विवरणपत्र ब 
अ.क्र पुरस्काराचे नाव पुरस्कार | पुरस्कार रक्‍कम पुरस्कार विजेत्याचे नाव | पुस्तकाचे नाव । प्रकाडठान वर्ष 
संख्या 
a . | अखिल भारतीय जीवन गौरव कमि १,००,०००/- | डा बलदेव Heart a ae 
सन्मान पुरस्कार 
२. (सिंधी साहित्य क्षेत्रातील ४ । (प्रतिळलेखक श्रीमती बिनीता राम श्रीमद्‌ २०२० 
पुस्तक/ग्रंथांना साहित्य/वाड्मय रु. ५०,०००/-) | नागपाल भगवत गीता - 
पुरस्कार एकूण रु. आधुनिक 
२,००,०००/- व्याख्यान 
श्रीमती शोभा राम |ंदार्नी मकाला ऐं म २०२० 
डॉ आझा मंघाराम रंगवानी । अला डाही मा थिर २०१९ 
श्रीमती नेना मोटवानी दिल जी धडकन २०१९ 
३. | पत्रकारिता पुरस्कार fies रु. 24,000/- | श्री. ताराचंद झमनानी उल्हास जॉबाज शड 
४. | अनुवाद पुरस्कार | | ____| एकही अर्ज प्राप्त नाही 
५. | काव्य पुरस्कार ।__१__रु. २५,०००/-__ गीता बिन्दरानी पहिरियो कदमु २०१८ 
६. | नवोदित साहित्यिक पुरस्कार 7 रु. २५,०००/- । कु. भाग्यता लच्छानी जगदीशा २०२० 
लच्छानी 
(बायोग्रॅफी- 
चरीत्र) 
पुरस्कार संख्या ८. | ३,७५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.३७३/सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.३७३/सां.का.४, दिनांक ०८ जून, २०२३ 
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 
पुरस्कार वर्ष २०२२-२०२३ 


विवरण पत्र क 
अ.क्र. पुरस्काराचे नाव पुरस्कार | पुरस्कार रक्‍कम । पुरस्कार विजेत्याचे नाव | पुस्तकाचे नाव । प्रकाशन वर्ष 
संख्या 
णि . | अखिल भारतीय जीवन गौरव शिंगे १,००,०००/- । डा राम जवाहरानी शा |= | 
सन्मान पुरस्कार 
२. सिंधी साहित्य क्षेत्रातील ४ (प्रति लेखक रु. | श्री. भोजराज खेमानी सिधीयत जिदाबाद २०२१ 
पुस्तक/ग्रंथांना साहित्य/वाड्मय 40,000/-) श्रीमती शोभा माल्ही चंदनान केच इट २०२१ 
Cues a aoe गोवर्धन शर्मा "घायल"  ।अखियूं बुटिजण २०२१ 
aes खां अवलि 
डा जगदीश लच्छानी सिंधी शाइरी २०२१ 
३. | पत्रकारिता पुरस्कार a oa रु. 24,000/- | aif. राजेश हरचंदानी नगरवासी डेली Poe 
४. | अनुवाद पुरस्कार 7 रु. 24,000/- | जीवत घनऱ्यामदास भाषा ऐं भाषा २०२१ 
केसवानी विज्ञान 
मुळ लेखक डॉ 
UAT रोहीडा 
सिंधी अरबी ते 
देवनागरी 
५. | काव्य पुरस्कार ।___१__ | रु. २५,०००/- _ | सुमेश नावानी मुहिजो भारत २०२१ 
६. | नवोदित साहित्यिक पुरस्कार | रु. २५,०००/- _ श्रीमती. प्रिया वच्छाणी  । नंढडियुन २०२० 
अखिडियुनि सां 
(कहानीयुनी जो 
मजमुहों) 
पुरस्कार संख्या ९ ४,००,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


